केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या 
पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

(रु. ४२६.०४ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 

१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 

निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 

दिनांक १४ जुले, २०२२. 
३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 

दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ 

प्र.क्र.१२२/ पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२. 
५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेश 

क्र.मजीप्रा/मु.अ.ठाणे/पापुयो/तांशा.२/२५३९,दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२. 
६. दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात 

आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून 
संदर्भाधिन क्र. ५ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत 
मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या रु. 
४२६.०४ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या 


०१. 


विवरणपत्रानुसार नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक प्रकल्प केंद्र राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । मंजूर | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव व वर्ग किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प ३६.६७%) (प्रकल्प किंमतीच्या ३० 
किंमतीच्या %) 
33.33 % ) 
1 ee २ ३ 8 4 
eo ile B2G.08 १४२.०० 946.23 920.29 
महानगरपालिका ढ 9 न । 
०२. भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित 
किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. Amount in 
No. Name of Item Rs. 
1 | Workingv Survey 2000000 
2 Head Work RCC Jackwell (22 x 14 M and 15.60 M Depth), overhead 52381371 
pugs house (22 x 14 M) at Pise Weir. 
3 | Construction of Retaining wall (1 110 M) at Pise Head Works 11792508 
4 | Construction of Sub Station at Pise Head Works. 8692768 
Construction of RCC Bridge on Bhatsa River at Pise head work (L- 
5 600M. W-64 M) 86301568 
Construction of RCC Bridge at Anne Nalia between Ch. 1600 to 1750 
cal m (L-130M, W-3.65 M) eee 
7 Construction of RCC Bridge at PT 23 AT Gayatri Nagar for crossing 12074277 
BMMC Pipe lines (L-130M. W-3.65 M) 
Providing, lowering, laying and jointing 1321 mm dia (O.D.) 12 mm 
o thk M.S. Pipe line for Raw Water Rising Main fromHead Works, Pise 1161643169 
to W.T.P. at Sonale Head Works, 15.0 km length. 
ee] Raw Water Pumping Machinery at Head Work Pise 375 HP (3+2) 54481769 
10 Construction of Water Treatment Plant 123.00 MLD Conventional 285659204 
Type at Sonale Village. 
11 | Recirculation of Water at W.I.P. Sonale Cap 123 MLD 11351837 
Providing, installing, and commissioning pure water pumping 
ie machinery at Water Treatment Plant 300 HP (3+2) eet 
Providing, lowering, laying and jointing 1168 mm dia (O.D.) 10 mm 
13 | thk M.S. pipe line for Pure Water Rising Main from W.T.P. to M.B.R. 18260823 
at Sonale- 0.35 Km length 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


Construction of R.C.C. M.B.R. 3 Nos. x 2.80 ML Cap and 25 M St Ht 


a each in W.T.P. Campus at Sonale village. ळा 

15 Providing, lowering, laving and jointing 1118 to 200 mm dia MS and 932069977 
DL K-7 pipe leading mains in Pise zone total length 17.25 km 
Construction of R C C Sump for Azad Nagar and Gayatri Nagar Cap. 

16_| 520,000 Liters : : ० ca 
Construction of E S R Shantinagar 2 South (Bilal Masjid) Cap. 1.5 ML 

17 | -2 Nos. 20 M St Ht Construction of E S R Shantinagarl Cap 1.0 ML 18 65868840 
M St Ht 

18 Construction of ES R Ashok Nagar (IGM III) cap. 2.25 ML and StHt 25033372 
20 M. 

19 Providing Installing and commissioning pure water pumping at 7591229 
Azadnagar Gayatrinagar 150117? (1+1) 

20 Construction of overhead pump house for Acadnagar Gayatrinagar (Dia 983066 
6 M. HT 5.50M ) 
Providing lowering, laying and jointing 400 mm D.1. K-9 pipe line for 

21 | Pure Water rising main from sump to Azadnagar Gayatring GSR (L- 17181671 
1.13 Km) 

22 | Construction of RCC.G.S.R at Azadnagar Cap. 2.47 ML 13306861 

23 | Construction of RCC.G.S.R at gayatrinagar Cap. 1.25 ML 7996095 

24 | Construction of ESR at Nagon Cap 1.89 ML. St Ht 18.0 M 22407516 

25 | Construction of ESR at Old Temghar Cap 1.22 MI St Ht 10. 50 M. 14573597 

26 Providing Highway Road crossing by pushing method ( Trenchless 21333210 
Technology) 

a Construction of E.S.R. at Azad garden Cap. 1.75 ML., St Ht 22.00 M 23222418 

= Construction of ESR at ST Stand Cap. 1.20 ML. St Ht. 15.50 M. 14199918 

26 Providing lowering, laving and jointing 100 mm to 711 mm dia MS and 

(C) D.I. K7/K-9 Distribution pipe line( 1-13.83 Km) for zone for 110856652 
Azadnagar,Shantinagar-1, Shantinagar 2 
ZONE - 1 BMC TAPPING 43.00 MLD 

27 Providing, lowering, laying and jointing 600 mm dia line for Raw water 44287286 
gravity main from BMC Tapping to W.T.P. at Temghar (L =2.70 Km) 
Construction of Water Treatment Plant Capacity 43.00 MLD 

28 | conventional type of Temghar in campus of existing Water Treatment 153966480 
Plant. 

29 | Recirculation of water at W.T.P. Temghar Cap 53.00 MLD 8778214 

30 Providing, installing, and commissioning pure water pumping 35730162 
machinery of Water Treatment Plant at Temghar 270 HP (3+2). 
Providing, lowering, laying and jointing 965/914/813 mm dia (O.D.) 

3] MLS. Pipe line 8.7 mm thk (L-0.2+3.1+0.1 5+0. 15 =3 .60 Km) and 350 911946666 
mm DI K-9 (1500+50M) for pure water rising main from W.T.P. at 
Temghar to ESR GSR. 

32 Providing, Lowering layring and jointing 600 MM to 300 MM dia D.1. 37426876 
K-7 pipe leading main in BMC source zone (L-3.59 Km) 
Providing, lowering, laying and jointing 350 mm dia DI K9 pure water 

33 | rising main (L-180M) form Bhiwandi GSR pure water rising main to 1578875 
New Temghar ESR 

34 | Contraction of ESR at Padmanagar Cap. 1.50 ML, St Ht. 18.0 M. 21621030 

35 _| Construction of R.C.C. G.S.R. at Varhale Devi Cap 1.30 ML 8817547 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


36 | Construction of ESR at Varbale Cap 1.90 ML, St Ht. 20.0 M. 24931878 
37 | Construction of RCC.G.S.R. at Neharu Nagar Cap 3.37 ML 16596238 | 
ZONE-HI-STEM SOURCE 73.00 ML 
38 Providing, lowering, laying and jointing 914 mm to 200 MM dia MS 246148752 
and DK-2 leading main STEM source (L=14.57 Km) 
39 | Construction of RCC Sump at Sathenagar Capacity 4,20,000 Liters. 4006975 
40 Providing, installing, and commissioning pure water pupping machinery 7945712 
at Sathe Nagar sump 60 HP (1+1) 
41 | Construction of ESR At Narali Talav Cap 1.10 MI, St Ht 20.0 M. 18375906 
i Construction of E.S.R. At Sammad Nagar Cap 1.10 ML. St. 20.0 M 18387282 
42 a aa of RCC ESR at Sathe Nagar2 Capacity 2.10ML, St Ht. 94753224 
43 | Construction of overhead Pump House at Sathe Nagar 982740 
AA Prosiding, lowering, laving and jointing pure water rising main 350 mm 1512192 
dia DI. K-9 from sump to ESR at Sathe Nagar (L=90M) 
45 oe of RCC, ESR at 72 Gala-2 Nos Cap 2.30 ML.St.Ht. 18 M. 61752609 
46 | Automation for Bhiwandi Nizampur WSS 45071736 
47 | Dismantling of 90 mid WTP at Sonale and ESRs at ST. 14909650 
47 Providing, lowering, laying and jointing 100 mm to 400 mm dia D.I. K- 
(A) 7/K-9 Distribution pipe line(L = 12.808 Km) for zone III for Narali 78612199 
Talay and Sammadnagar 
47 | Providing, Highway / Road crosing by Pushing method (Trenchless 
T 12310092 
(B) | Technology) 
PROVISIONS: 
M.S.E.D.Co-Deposit and connection charges W.T.P.-2 Nos. Head 
si Work, Sump and Pump House-2 Nos. ११0 
49 | Charges for Road Crossing - National Highway, State Highway. 20000000 
50 | Cross connection, Compound Wall, Utility Repairs and Mise Works. 36976136 
Total Net Amount (A) Rs. | 3580168035 
Add 18 % GST on above cost (A*18%) 644430246 
Add Technical Charges | % (A*1%) 35801680 
Total Groos Amount Rs. | 4260399962 
Say Rs. | 426.04 Cr. 
०३. भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत भिवंडी 
निजामपूर महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी २४ 
महिने आहे. 
०४. भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 
४.२ 


मार्फत भरण्यात यावा. 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका राहील. 
प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा भिवंडी निजामपूर महानगरपालिके 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


8.3 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


B.C 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 
पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य fesara निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी 
एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त 
आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक परिणामावर आधारित असणार आहे. तसेच, सदर 
कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, भिवंडी 
निजामपूर महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेस वितरीत 
करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र 
केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक परिणामे साध्य केल्यानंतर पुढील 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


४.१२ 


8.93 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात भिवंडी निजामपूर 
महानगरपालिकेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 
असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद 
कारणाव्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध 
केले जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


०५. 


४.१९ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत 
महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४.२० भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा 
इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या 
प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 

मार्गदर्शक सुचना भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू 

राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१३१०१११४२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT ०0५०-७० ५ 


o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C A N D ) G F email=shrikant.andge@nic.in, 
c=US 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 


७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 


. आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त, ठाणे विभाग. 

. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

. आयुक्त, भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका. 
. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


